महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.१८/१४ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- ३१ जानेवारी, २०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे निनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून , त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र. | श्री/श्रीमती | कक्ष अधिकाऱ्य सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थाप 
नांव विभाग 
| oa | 2 3 PB 4 
१) श्रीमती शि.स.कवळे पर्यटन व सांस्कृतिक नगर विकास विभाग 
कार्य विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना संबधित विभागानी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

४. संबंधित विभागांनी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११८१७५३२००७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VRISHALI VINOD 


BHINGARDE 
(वृ. वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी, (संबधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ (संबधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

2) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 

३) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत), 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

4) निवडनस्ती- सा.प्र.वि १४-ब. 


